आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण (मागासवर्गीय कल्याण- 
लेखाश्ीर्ष २२२५ डी २५१) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ जानेवारी, २०२१. 


वाचा - 


) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.०५.२०२०. 

) 

) 


शासन परिपत्रक, आ.वि.वि., क्र. वहका-२०१८/ प्र.क्र.४३/का-१४, दि.११.०५.२०१८. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. आसंप्रसं-२०२०/ वहका/का.४/३७२, 
दि.७.१२.२०२०. 

५) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती, क्र.वहका-२०२०/ प्र.क्र.२११/ का-१४. 


प्रस्तावना:- 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता ) अधिनियम,२००६ नियम, 
२००८ व सुधारणा नियम,२०१२ ची काटेकोर अंमळबजावणी करून वनहक्क दावे व ANS यांचा कालबद्ध 
निपटारा करण्यासाठी "वनमित्र मोहिम " राबविण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्ये 
सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या अंतर्गत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने मान्य केलेल्या 
वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांमधील वनक्षेत्र भुमि अभिलेख विभागाकडून मोजण्याची कार्यवाही करण्यात येत 
असल्याने या करीता आवश्‍यक निधी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत 
"नोडल एजन्सी " म्हणून संबंधित जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात येतो. या अनुषंगाने वनहक्क 
कायद्यांतर्गत वाटप केलेल्या वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांमधीळ वन जमिनींची मोजणी भुमि अभिलेख 
कार्यालयांकडून करण्याकरीता संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या मागणीस अनुसरून निधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये 
प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
शीर्षाखाली वित्त विभागाच्या अनुमतीने अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या २५ टक्के मर्यादेत खालीलप्रमाणे निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाखात) 
अ. योजना व लेखाशीर्ष बाब सन २०२०-२१ करीता | सदर शासन निर्णयान्वये 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
i अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी | 39- सहाय्यक ३००.०० ७५.०० 
अंतर्गत वाटप केलेल्या वनजमिनीची मोजणी | अनुदाने 
करण्याकरीता शुल्काचे प्रदान (२२५१ डी २५१) (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. वरीलप्रमाणे रू. ७५.०० लाख अक्षरी रूपये पंच्याहत्तर लाख wad ) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


2. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौ.सं.क्र. ७३८/व्यय-१४,दि.२३.१२.२०२० अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२८१७१६४२८८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


R a V | ‘al d fa ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 


D | g am b arro A UTC 97737ba8e4acdedf3#2c6e69e25F4108, 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.01.19 16:05:15 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास (सर्व). 

६. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद/ यवतमाळ/ गडचिरोली/ कोल्हापूर/ नाशिक/ नांदेड/ नंदुरबार/ चंद्रपुर/ पालघर. 

७. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद/ पांढरकवडा/ पुसद/ अहेरी/ भामरागड/ 
गडचिरोली/ घोडेगांव/ कळवण/ नाशिक/ किनवट/ तळोदा/ नंदुरबार/ देवरी/ चिमुर/ चंद्रपुर/ डहाणू/ जव्हार. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

qo, उपसचिव/अवर सचिव (का-१४ ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड नस्ती (का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


